मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, 
जळकोट, जि.लातूर येथील वसतिगृह इमारत 
बांधकामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.१३१/बांधकामे 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय,सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.सान्यावि-२०१५/ प्र.क्र.१६३ / बांधकामे, 
दि.९/१०/२०१५ 

२) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.सान्यावि-२०१५ / प्र.क्र.४११ / बांधकामे, 
दि.१६/१२/२०१५ 

३) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ / १२५ वी जयंती मुलींचे aay / जळकोट 
/ प्र.मा.प्रस्ताव / का-५ / २०१८-१९ / ३२१२, दि.११/९/२०१८ 

४) शासन निर्णय, सा.न्या.ववि.स.वि., क्र.बीसीएच-२०१८/ प्र.क्र.३०६/बांधकामे, 
दि.२१/१२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीवर्षानिमित्त मागासवर्गीय 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह, जळकोट, जि.लातूर या वसतीगृहाच्या इमारत बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास शासन निर्णय क्र. बीसीएच-२०१८/प्र.क्र.३०६/बांधकामे, दि.२१/१२/२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आळी आहे. आता, सदर वसतिगृहाच्या इमारत 
बांधकामाकरीता रु.१,१४,५८,२२२/- (अक्षरी रूपये एक कोटी चौदा लक्ष अठ्ठावण्ण हजार दोनऱो 
बावीस फक्त) इतक्या रकमेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा 
प्रस्ताव आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने सुधारीत 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.१३१/बांधकामे 


शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी सादर केलेल्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यांच्या १२५ व्या जयंतीवर्षानिमित्त मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, जळकोट, जि.लातूर 
या वसतिगृहाच्या इमारत बांधकामाच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यतेची किंमत 
पुढीलप्रमाणे परिगणीत करण्यात आलेली आहे:- 


वसतिगृहाचे नाव सुधारित मुळ प्रशासकीय | वाढीव या आर्थिक वर्षातील लेखाशीर्ष 
अंदाजपत्रकाची । मान्यता सुधारित । ४२२५ ०४८१ मधील तरतूद 
रक्‍कम आवश्‍यक 

तरतूद 

डा.बाबासाहेब आंबेडकर | रु.११,२३,९२,४३७/ | रू.१०,०९,३४,२१३/- | रु.१,१४,५८, | रू.११०.०० कोटी 

यांच्या १२५ व्या|- २२२/- 

जयंतीवर्षानिमित्त 

मागासवर्गीय मुलींचे 

शासकीय वसतिगृह, 

जळकोट, जि.लातूर 


२. उपरोक्त विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे परिगणीत केल्यानुसार रु.११,२३,९२,४३७/- 
(अक्षरी रूपये अकरा कोटी तेवीस लक्ष ब्यात्रव हजार चारशे सदतीस फक्त) इतक्या रकमेच्या 
सुधारित अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) सदर काम सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या रकमेतच पूर्ण करणे अनिवार्य 
राहील. 


२) तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्याचे साक्षांकन घेण्यात यावे. 


3) मुळ प्रशासकीय मान्यता आदेशातील अटी व शर्तीचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 


३. सदर भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीवर्षानिमित्त मागासवर्गीय 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह, जळकोट, जि.लातूर या वसतिगृहाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून, विहित नियमानुसार अटी व शार्ती निश्चित करून ई- 
निविदा प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी 
तात्काळ करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.१३१/बांधकामे 


४. या वर होणारा खर्च मागणी क्र. एन-४, मुख्य लेखाशिर्ष ४२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च, २७७-शिक्षण, पंचवार्षिक 
योजना अंतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) मागासवर्गीय मुलां-मुलींसाठी 
शासकीय वसतीगृह बांधणे (४२२५ ०४८१), ५३-मोठी बांधकामे या लेखात्ीर्षाखाली खर्ची घाळून तो 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप-२०१३,/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम(भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विभागप्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०८२६१५३३३०३९२२ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL (0१०॥॥ &sccekes rors 
AHIRE soon 
(अनिल कों.आहिरे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे. 

) उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद/पुणे 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद. 

) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 

) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 

महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, लातूर. 

सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, लातूर. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर/औरंगाबाद/पुणे. 

११) निवडनस्ती (बांधकामे). 


£39) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


